राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सह 
आयुक्त (गट-अ) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. १.०१.२०१६ रोजीची 
अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक- इएसटी-१७१७/ प्र.क्र.७५/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १४ नोव्हेंबर, २०१७. 


वाचा: १) शासन परिपत्रक गृह विभाग क्र. इएसटी-१७१७/ प्र.क्र.७५/राउशु-१, दि. १७.०६.२०१७. 
२) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे पत्र क्र. इएसटी ११२०११/९४/२-अ-१, 
दि. २४.१०.२०१७. 


परिपत्रक: 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सह आयुक्‍त, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 
०१.०१.२०१६ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी संदर्भाधीन दि. १७.०६.२०१७ च्या परिपत्रकान्वये 
प्रसिद्ध केली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीमध्ये दर्शविलेल्या माहितीबाबत आयुक्‍त, राज्य उत्पादन 
शुल्क यांनी संदर्भाधीन दि. २४.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये सादर केलेले आक्षेप विचारात घेउन आता 
सदर संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१६ ची अंतिम ज्येष्ठता यादी या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध 
करण्यात येत असून ती सोबत जोडली आहे. सदर सेवाजेष्ठता यादी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांच्या 
निदर्शनास आणावी. 


2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१७१११४१४१०२३८९२९ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


S h | V aj i B a b U fa 0 ou=Home, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc96309 


C h a Va al 7b0e134f043fb205f2e97595f145aaf4d73, 


cn=Shivaji Baburao Chavan 
Date: 2017.11.14 14:18:50 +05'30' 


(शिवाजी चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई 
आपणास विनंती करण्यात येते की, सदरील तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी सर्व संबंधितांना 
देऊन त्यांची पोच शासनास सादर करावी. 
राउशु ,१-संग्रहार्थ. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक इएसटी-१७१७/प्र.क्र-७५/राउश्यु-१, दिनांक: १४ नोव्हेंबर, २०१७ चे सहपत्र 


सह आयुक्‍त (गट-आ), राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


अ. | ज्येष्ट नांव रि किं Bel Beal ज्येष्ट वानिवत्ती क्षणि शि 
क्र. | क्रमांक दिनांक मार्ग दिनांक / दिनांक अर्हता 


ज्येष्ठतेचा 
मानीव 
दिनांक 


a ae ee १७ | ११ | 
श्री. व्ही. जी. इंदिसे | अजा | २२.१२.१९६९ | ३०.०४.१९९७ | पदोन्नतीने | १८.०४.२०१३ | ३१.१२.२०२७ | बी.ए.एल. 
एल.एम. 
ct 7 i त : | | न १ a 
दांडेकर 


Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 


S h | vaj | 3 a b U fa 0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc963097b0e 
134f043fb205f2e97595f1 45aaf4d73, cn=Shivaji 


Chavan न 


(शिवाजी चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


